विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, 
अमरावती जि. अमरावती येथे टप्पा-२ 
इमारतीमध्ये सेंट्रल ऑक्सीजन 
सिस्टीमनायट्रस ऑक्साईड तसेच , 
एअर व सेंट्रल WR सिस्टम सुविधा 
उपलब्ध करण्याच्या कामाचे 
अंदाजपत्रक व आराख्ड्यांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०१८/प्र.क्र.२८१/आरोग्य 3 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ८ जानेवारी, २०१९. 


वाचा : 
१) सहसंचालक आरोग्य सेवा, रुग्णालये राज्यस्तर मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/कक्ष-३ 
/टे-६/विसंसेरुअमऑक्सीसिस्टीम/९८९२-९३/१८, दिनांक १८.०९.२०१८. 


प्रस्तावना : 


विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती जि. अमरावती येथे टप्पा-२ इमारतीमध्ये सेंट्रल 
ऑक्सीजन सिस्टीम, नायट्रस ऑक्साईड तसेच एअर व सेंट्रल war सिस्टम सुविधा उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी रु.४,९१,९६,०००/- एवढ्या रकमेच्या अंदाजपत्रक व AHIMA प्रशासकीय मान्यता देण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 

२. विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती जि. अमरावती येथे टप्पा-२ इमारतीमध्ये सेंट्रल 
ऑक्सीजन सिस्टीम, नायट्रस ऑक्साईड तसेच एअर व सेंट्रल UR सिस्टम सुविधा उपलब्ध करण्याच्या 
कामाचे अंदाजपत्रक सन २०१७-१८ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. सदर अंदाजपत्रक कार्यकारी 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती यांनी तयार केले आहेत. सदर अंदाजपत्रकामध्ये 
आकस्मिक खर्च ४ टक्के व जीएसटी १२ टक्के यांचा समावेश करण्यात आला असून त्यानुसार एकूण 
रु. ५,३९,०२,१८९/-इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना पुढील प्रमाणे प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१८/प्र.क्र.२८१/आरोग्य ३ 


RECAPITULATION SHEET 


Sr. No. 


Essential Items Cost (Rs.) 


Const of MGPS ४६४६७४०५.०० 


Contingencies on ४६४६७४०५.०० 6% | ICY4CERG.00 


Add 92% GST on ४६४६७४०५.०० 92% | ५५७६०८८.०० 


Total ५२३९०२१८९.०० 


अटीव शर्ती :- 


१) 


र) 


कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम 
अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

बांधकाम सुरु करण्यापुर्वी सदर नकाशा वास्तुशास्त्रज्ञ, सा.बा.विभाग नाशिक यांचेकडून 
मंजुर करुन घ्यावे. 

सदर कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व 
कामांसाठी एकच निविदा काढण्यात यावी. 

क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची 
किंमत वाढणे शक्‍य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या त्यात्या- भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडून करुन घ्यावेत. 

सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- 
क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. अशी तांत्रिक मान्यता करीत असताना 
आरोग्य खात्याच्या त्यात्या- आरोग्य सेवा मंडळाच्या उप संचालकांच्या सहमतीने तरतुदी 
अंतिम करण्यात याव्यात. 

सदरचे काम नवीन नमुना नकाझांप्रमाणे करावयाचे झाल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 
नियुक्‍त केलेल्या खाजगी वास्तुझास््रज्ञामार्फत नकाशांप्रमाणे वास्तुमांडणी आराखडा मंजूर 
करुन घेण्यात यावा. तसेच स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार 
बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सदर नवनियुक्त 
वास्तुशास्त्रज्ञ व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची राहील. तसेच ही परवानगी मागण्यासाठीचा 
पत्रव्यवहार जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या स्वाक्षरीने करण्यात यावा. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य/ उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञाकडून या कामांच्या नकाठो 
व वास्तुमांडणी आराखड्यांना वेगळ्या मंजूरीची आवश्‍यकता नाही. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णण क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

उपरोक्‍त कामे सदर रक्कमेत पूर्ण होतील यांची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१८/प्र.क्र.२८१/आरोग्य ३ 


३. विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती जि. अमरावती येथे टप्पा-२ इमारतीमध्ये सेंट्रल 
ऑक्सीजन सिस्टीम, नायट्रस ऑक्साईड तसेच एअर व सेंट्रल UR सिस्टम सुविधा उपलब्ध करण्याच्या 
कामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच- ८, मुख्यलेखाशिर्ष ""४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य सेवा यावरील भांडवली खर्च, ०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य-( पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना- इमारती, ११०- रुग्णालय व दवाखाने, (१)(अ( पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- 
इमारती, (००)(०१) मोठी बांधकामे (8240009), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली भागविण्यात यावा. 


४. विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती जि. अमरावती येथे टप्पा-२ इमारतीमध्ये सेंट्रल 
ऑक्सीजन सिस्टीम, नायट्रस ऑक्साईड तसेच एअर व सेंट्रल UR सिस्टम सुविधा उपलब्ध करण्याच्या 
कामासाठी लागणाऱ्या रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 
यांनी त्वरीत शासनास सादर करावा. 


५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ 
सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद क्रमांक- १३४ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा 
अनौपचारी संदर्भ क्रमांक ५०९/१८ इमा-२ दिनांक १६.११.२०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१०५१२११४५३३१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


डं Digitally signed by Roshani 
R O 5 h a n | Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | Nn e 5 h Maharashtra, O = Government 


Of Maharashtra, OU = Public 


+) Health D 
Kad am P at | | Date: 2019.01.08 14:40:26 


+05'30 


(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
३. संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुगणालय राज्यस्तर), मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१८/प्र.क्र.२८१/आरोग्य ३ 


५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, अकोला 
अधिक्षक विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती 
७. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.अमरावती. 
९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


